मागणी क्रमांक आर-१, लेखाशिर्ष 
"२२१०३०६५" अंतर्गत अनुोषांर्गत प्राथमिक 
आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रे बांधकामासाठी सन 
२०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी निधी मंजुर 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक, क्रमांकः संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.९३/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : २२ मार्च, २०२१. 


वाचा : 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २०२०/प्र.क्रर३/आरोग्य-३ 
दि.२९.१२.२०२० 


शासन शुध्दीपत्रक : 


उपरोक्त शासन निर्णयातील प्रपत्र “अ” येथील अनुक्रमांक २ येथे “प्राथमिक आरोग्य केंद्र 
मसरडगांव ता. पालम ऐवजी प्राथमिक आरोग्य केंद्र, मरडसगांव ता. गंगाखेड” व प्रपत्र “अ” येथील 
अनुक्रमांक ६ येथे उपकेंद्र पिंपळापूर, (काजळे) ता. जितूर ऐवजी उपकेंद्र पिंपळगांव काजळे ता. जितूर” 
असे वाचण्यात यावे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३१५१५४९५९१७१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


डू Digitally signed by Sanjeev 
S a n e eV Harishchandra Dhuri 
J DN: CN = Sanjeev 
i Harishchandra Dhuri, C = IN, 
H aris h Cc h QS =Maharashtra, O = 
Government Of Maharashtra, 
Rural Development 


ndra Dhuri® 


(सं. ह.धुरी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा), मुंबई/ नागपूर. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.९३/आरोग्य ३ 


३. सह संचालक, रुग्णालये (जिल्हास्तर), आरोग्य सेवा, मुंबई. 

४. सर्व उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळे. 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी परभणी. 

६. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, परभणी. 

७. नियंत्रक, लेखा व लेखापरीक्षा, आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे. 

८. वित्त विभाग (अर्थसं ३), मंत्रालय, मुंबई. 

९. सार्वजनिक आरोग्य विभाग (कार्यासन- अर्थसंकल्प/ आरोग्य ३-अ, आरोग्य ४), मंत्रालय, मुंबई. 
१०.निवडनस्ती (आरोग्य ३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


